जिल्हा नियोजन समिती सदस्यत्वाचा 
राजीनामा मंजूर करणेबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी २०२१/प्र.क्र.३८/का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ६ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
2) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) निर्वाचन अधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचे पत्र क्र. 
नियोजन/रत्ना/कार्या-१/जिनिस/निवडणूक-२०१७/२६२५,दि.११.८.२०१७. 
४ जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती रत्नागिरी यांचे पत्र 
.PLAN-RA-Y/ जिवायो/सपरा/२०२१-२२/३१४, दि.१६/०६/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

जिल्हा नियोजन समिती रत्नागिरी, सदस्या श्रीमती भारती रा. सरवणकर यांनी त्यांच्या 
दि.५.४.२०२१ च्या अर्जान्वये त्यांची सभापती afar व बालकल्याण समिती, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी या 
पदावर दि.२२.३.२०२१ रोजी नियुक्‍ती झाल्यामुळे दि.५.४.२०२१ (म.पू)रोजी जिल्हा नियोजन समिती 
सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. श्रीमती भारती रा. सरवणकर यांचा राजीनामा मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या प्रकरण दोन, जिल्हा 
नियोजन समितीची रचना व कामे यातील कलम ५ (३) मधील तरतूदीनुसार, जिल्हा नियोजन समिती 
रत्नागिरी सदस्या श्रीमती भारती रा. सरवणकर यांचा राजीनामा दि.५.४.२०२१ (म.पू) पासून मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी यांनी उपरोक्‍त आदेडा संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावेत. 

Be हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०७१६०१५१०६१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by VEENA RANADE 
DN: RNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
)32, Maharashtra, 


VEENA RANADE =: 


(वीणा रानडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


(615438893b8559a4fc3baf8aa27458ef47b6b55b4c 
1DB24E32B4F72A9325DAB2332540C4E, 
1968363B78CB19C90CB66D4A69B07FO9FBSF3CIF 


प्रति, 

१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मंत्रालय, मुंबई. 

२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी २०२१/प्र.क्र.३८/का-१४८१- अ, 


५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी यांचे खाजगी सचिव. 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई. 

७.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी. 

८.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग,कोकण. 
९.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी 

१०.जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी. 

११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२.कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

१३.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


